बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क 
अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या 
(स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी 
अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा 
सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील 
संरचनात्मक gas करणे आणि संचमान्यतेचे 
सुधारित निकष विहित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, 
दि. २८.०८.२०१ & 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.एसएसएन 2094/ प्र.क्र.१६/ १५/ टीएनटी-२, 
दि. ०८.०१.२०१६ 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, 
दि. ०२.०७.२०१६ 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, 
दि. ०१.०१.२०१८ 
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, 
दि. १५.०३.२०२४ 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा 
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, 
शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशत:अनुदानित इ. सर्वी नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने 
शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ 
अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवऱ्यक त्या 
सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चितीच्या प्रचलित 
निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वकष विचार करुन राज्यातील प्राथमिक, उच्च 
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, 
वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ निर्गमित करण्यात आलेला 
आहे. सदरहू शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयातील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ 


४. माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक पदासाठी तरतूद:- 


अ.क्र. शाळा प्रकार पद विद्यार्थी संख्या । पद संख्या पूर्वीच्या मंजूर पदांस 
संरक्षण देण्यासाठी 
आवर्यक किमान विद्यार्थी 
संख्या 
१ इ. १/५ली ते इ.१०वी, मुख्याध्यापक _ ०० शि ९० 
इ.१/५लीतेइ.१२वी 
आणि 

इ.८वीतेइ.१०वी 
इ.८ वी ते इ.१२वी 


४.१ उक्त Tea मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्‍त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या 
अन्य शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदावर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या 
कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्‍त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त 
होईपर्यंत” पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी 
पद रिक्‍त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास 
सदर पद व्यपगत करावे. 


७. सर्व साधारण :- 
शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ अन्वये संच मान्यता केल्यानंतर मान्य होणारी खाजगी अनुदानित 
शाळेतील शिक्षकांची पदे पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येतील. पायाभूत पदांपेक्षा वाढीव होणाऱ्या 
शिक्षकांच्या पदांच्या बाबतीत शासनाची मंजूरी आवश्‍यक असेल. 


२. उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील उर्वरित सर्व निकष/आदेश आहेत 
तसेच लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१९१३०१९१८५७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


‘IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
A. 


20=19c6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e89 181 18634 


069a6cc7a22b9f, postalCod 2, st=Maharash 
rialNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F7B9C 
335D6BF4877267695CECA, -TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2024.09.19 13:10:17 +05'30° 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. राज्यपालांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (शालेय शिक्षण),यांचे स्वीय सहाय्यक, 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४: 
१५. 
१६- 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, 
अप्पर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मुंबई ,मंत्रालय ,मुंबई 
सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
सर्व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक/प्राथमिक जिल्हा परिषद 
सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद 
सर्व प्रशासन अधिकारी नगर परिषद कटक मंडळे 
शिक्षण निरीक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई 
निवडनस्ती (कार्यासन टीएनटी-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


